माहे मार्च, २०१९ च्या जाहिरातीनुसार जिल्हा 
परिषदेच्या अखत्यारितील आरोग्य विभागाशी 
संबंधीत गट-क संवर्गातील सर्व रिक्‍त पदे 
भरण्याबाबतची परिक्षा पुढे ढकलण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. संकिर्ण -२०२०/ प्र.क्र.१९/आस्था-८ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई Yoo ००१ 
दिनांक:- २९ सप्टेंबर, २०२१ 
वाचा:- 


Ee) 


शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक.१४ जून २०२१ 

शासन पत्र समक्रमांक दिनांक १५ जून २०२१ 

शासन शुध्दीपत्रक,समक्रमांक दिनांक २२जून २०२१ 
शासन पत्र समक्रमांक दिनांक २५ जून २०२१ 

शासन शुध्दीपत्रक समक्रमांक दि.२०/०८/२०२१. 
शासन शुध्दीपत्रक समक्रमांक दिनांक १४ सप्टेंबर २०२१ 


A 


Cc ww 


Cc 
a 
na Ce ~~ ~~ ~~ ~~ 


८८0) 


शासन परिपत्रक- 
ग्रामविकास विभागांतर्गत जिल्हा परिषदेकडीळ गट-क संवर्गातील माहे मार्च २०१९ च्या 


जाहिरातीनुसार आरोग्य विभागाशी संबंधीत आरोग्य सेवक,आरोग्य सेविका,प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ औषध निर्माता,व 
आरोग्य पर्यवेक्षक या ५ संवर्गातील रिक्‍त पदे भरण्या बाबतची परिक्षा संदर्भाधिन क्र.५ येथील शासन शुध्दीपत्रक 
दिनांक २० ऑगस्ट २०२१ अन्वये दि.१६ ऑक्टोबर २०२१ व दि.१७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी आयोजित करण्यात 
आलेली आहे. 

२. तथापि आरोग्य विभागाच्या विविध पदांची परिक्षा दि.२४/१०/२०२१ व दि.३१/१०/२०२१ रोजी 
आयोजित केलेली आहे. सदर परिक्षेसाठी वापरण्यात येणारे परिक्षा केंद्र व या विभागाच्या परिक्षेसाठी वापरण्यात 
येणारे परिक्षा केंद्र एकच आहेत. तसेच इतर साधन सामुग्री समान आहेत.त्यामुळे सदरच्या परिक्षा उक्त तारखेस 
घेणे शक्‍य नसल्याने या विभागाच्या दि.१६ ऑक्टोबर २०२१ व दि.१७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी आयोजित केलेली 
परिक्षा पुढे ढकलण्यात येत आहे. या परिक्षेचे सुधारित वेळापत्रक शासन स्तरावरुन लवकरच घोषित करण्यात 
येईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण -२०२०/ प्रक्र.९९/आस्था-८ 


च: सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.mahahrashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०९२९१३१००७१९२० असा आहे. सदर परिपत्रक डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
Digitally signed by Vijay Govindrao 
Chandekar 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. V ay DN: c=IN, o=Government of 


Maharashtra, ou=Rural Development 


G 0 V i n d [ a 0 al gaa A; 


2.5.4.20=c4af9d57960c0b17c06d02fa75 


6c6ceed7f4d72aa8975c42ae 1 54baec55f 
C h a al e a [| 5699, cn=Vijay Govindrao Chandekar 
Date: 2021.09.29 03:16:55 -07'00' 


(विजय चांदेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव, 
) मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव, 
) मा.मंत्री (ग्रामविकास),यांचे खाजगी सचिव, 
) मा.मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य),यांचे खाजगी सचिव, 
५) मा.राज्यमंत्री (ग्रामविकास),यांचे खाजगी सचिव, 
) मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र शासन,मंत्रालय,मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय मुंबई. 
) अपर मुख्य सचिव, ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग,बांधकाम भवन,फोर्ट,मुंबई. 
) अतिरिक्त मुख्य सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
) अपर मुख्य सचिव (मा.व तं.)सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 
qo) प्रधान सचिव (ले.व को.),वित्त विभाग, मंत्राळय,मुंबई. 
११) प्रधान सचिव (वि.सु.),वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
१२) प्रधान सचिव,सार्वजनिक आरोग्य विभाग,गोकूळदास तेजपाल रुग्णालय,मुंबई 
१३) विभागीय आयुकत, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सवी, 
१४) जिल्हाधिकारी (सवी, 
१५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी, 
१६) उप आयुक्‍त (आस्थापन),विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सवी, 
१७) उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी,(सा.प्र.वि.), जिल्हा परिषद (सर्व), 
१८) जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी (सवी, 
१९) जिल्हा कौडल्य विकास, रोजगार व उदयोजकता मार्गदर्शन अधिकारी,(सवी, 
२०) जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी (सर्व) 
२१ जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सवी, 
२२) निवड नस्ती (आस्था-८). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


